महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


निवडसूची सन २०२०-२०२१ 


पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्‍त (निःशस्त्र) या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत.... 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-०१२१/प्र.क्र.७५(भाग-१/पोल-१(अ) 


शासन आदेशा :- 


“पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःठास्त्र” या पदावर पदोन्नती 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-२० मे , २०२१. 


देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०२०-२०२१ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आलेल्या “नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक” या संवर्गातीळ खालील अधिकाऱ्यांना “पोळीस उप 


अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःठास्त्र” या संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या 


प्रवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून, खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचे ठिकाण पदोन्नतीनंतरचे 
नियुक्तीचे ठिकाण 
| SAA रामचंद्र हजारे पोलीस निरीक्षक, सातारा । अपर उप आयुक्त, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, कोल्हापूर 
२ | माधव मारूती मोरे पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई | सहायक पोळीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई 
3 | प्रकाश गणपतराव हाके । पोलीस निरीक्षक, चंद्रपूर | सहायक पोलीस आयुक्त, 
औरंगाबाद शहर 
४ | भाऊसाहेब बाळासाहेब । पोलीस निरीक्षक, नियंत्रण । अपर उप आयुक्त, राज्य 
गायकर कक्ष, पोळीस महासंचालक | गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
महाराष्ट्र राज्य 
५ | वसंतमधुकर मोरे पोलीस निरीक्षक, गुप्तचर । सहायक पोळीस आयुक्त, 
प्रशिक्षण शाळा (डीटीएस), | नाशिक शहर 
नाशिक 
६ | अभयरामराव पान्हेकर । पोलीस निरीक्षक, राज्य सहायक WAR आयुक्त, 
गुप्तवार्ता विभाग दहशतवाद विरोधी पथक, 
नागपूर 
७ | सुकलाल आनंदा वर्प पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई | सहायक पोळीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई 
८ | संजय मोहन कांबळे पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई | सहायक पोळीस आयुक्त, 


बृहन्मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२१/प्र.क्र.9५(भाग-१)/पोल-१(अ) 


९ | भागवत बालाजी बनसोड | पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई | सहायक पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई 

णि ० | विजय कृष्णराव जाधव | पोलीस निरीक्षक, महाराष्ट्र | पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक 
पोळीस अकादमी, नाशिक । गुन्हे शाखा, धुळे 

११ । विलास बारकु गंगावणे | पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई | सहायक पोलीस आयुक्त, 


बृहन्मुंबई 
१२ । पंडीत she थोरात पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई | सहायक पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई 
१३ | सुनिल एकनाथ सोहनी | पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई | सहायक पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई 
२. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष 


अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाची मान्यता यांच्या अधीन करण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


४. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश आणि निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते 
विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यात यावी. 


प. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, 
त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी आवश्‍यक ती 
कार्यवाही त्वरित करावी. 


६. हा शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०५२०१८०६४७०६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAIKWAD KAILAS <- Acaeiee 
ARJUN : oe a 
(केलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२१/प्र.क्र.७५(भाग-१)/पोल-१(ओ) 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०.अपर US महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११.अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२.आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

१३.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 

१४.सर्व पोळीस आयुक्त, 

१५.सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१७.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१९.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

२०.निवडनस्ती पोल-१अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


